"महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग" 
कार्यालयांसाठी मंजूर पदांचे 
कार्यालयनिहाय वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०१५ /प्र.क्र.४५/१८ (र. व का.) 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०03२. 


दिनांक : ३० ऑक्टोबर, २०१९ 


वाचा : १) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५. 
२) समक्रमांकाचा दिनांक १७ जून, २०१६ चा शासन निर्णय. 
३) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : आरटीएस २०१६ / प्र. क्र. १२४ (१) / 
१८ (र.व HT), दिनांक ३० जुले, २०१६. 
शासन निर्णय : 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ मधील कलम-१३ च्या पोटकलम-१ मधील तरतूदीस 

अनुसरुन शासन अधिसूचना, दिनांक ३० जुले, २०१६ अन्वये या अधिनियमातील प्रयोजनाकरीता 
"महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग" गठीत करण्यात आलेला आहे. तसेच सदर अधिनियमातील कळम 
१३ (२) (क) अनुसार मुंबई शहर जिल्हा आणि मुंबई उपनगर जिल्हा यांसाठी "राज्य मुख्य सेवा हक्क 
आयुक्त" तसेच कलम १३ (२) (ख) अनुसार मुंबई शहर जिल्हा आणि मुंबई उपनगर जिल्हा यांचे क्षेत्र 
वगळून प्रत्येक महसूली विभागासाठी एक "राज्य सेवा हक्क आयुक्त" यांची कार्यालये गठीत करण्यात 
आलेली आहेत. सदर कार्यालयांसाठी दिनांक १७ जून, २०१६ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद-१ मधील 
तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे एकूण ११० पदे निर्माण करण्यास तसेच वाहनचालक (८ पदे) व शिपाई (२४ पदे) 
या पदांची कामे बाह्ययंत्रणेद्वारे करून घेण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर पदांचे कार्यालयनिहाय 
वाटप करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


२. सबब राज्य मुख्य सेवा हक्‍क आयुक्‍त तसेच प्रत्येक महसुली विभागांसाठी एक याप्रमाणे एकूण सहा 
राज्य सेवा हक्क आयुक्त कार्यालयांसाठी मंजूर पदांचे खालीलप्रमाणे वाटप करण्यात येत आहे. 


विभागीय लोकसेवा हक्क आयुक्‍त कार्यालय 


मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्‍त कार्यालय (६ विभागातील कार्यालयांसाठी प्रत्येकी पदे ) 


एकूण 
अ. क्र. पदनाम पदे पदनाम पदे य 
[2a | मुख्य लोक सेवा हक्क आयुक्त | a विभागीय लोक सेवा हक्क आयुक्‍त शिक : 
2 उपसचिव | 4] उप सचिव | अ. 
३ | कक्ष अधिकारी ४ | कक्ष अधिकारी २ १६ 


शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण २०१५ /प्र.क्र.४५/कार्यासन १८ (र. व का.) 


मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्‍त कार्यालय विभागीय लोकसेवा हक्क आयुक्‍त कार्यालय 
(६ विभागातील कार्यालयांसाठी प्रत्येकी पदे ) 
अ. क्र. पदनाम पदे पदनाम पदे की 

४ | उच्च श्रेणी (लघुलेखक) २ seq श्रेणी (लघुलेखक) १ ८ 

५  । निम्नश्रेणी (लघुलेखक) २ निम्नश्रेणी (लघुलेखक) | 4 ८ 

६ | सहायक कक्ष अधिकारी ८ | सहायक कक्ष अधिकारी ४ ३२ 

७ । लिपिक टंकलेखक ८ | लिपिक टंकलेखक ४ ३२ 

८ । वाहनचालक २ | वाहनचालक | ती; ठे 

९. । शिपाई ६ शिपाई 3 २४ 

एकूण | ३४ एकूण १८ १४२ 

३. भविष्यात आकृतीबंधातील मंजूर पदांमधील कार्यालयनिहाय फेरबदल करण्याचे अधिकार 


प्रशासकीय विभाग प्रमुखांकडे राहतील. 

सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९१०३०१६१९४४०७०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Anshu Sinha : 


9. 


( 313] PAST) 
शासनाच्या सचिव (प्र. सु. र. व का.) 
प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव (५ प्रती ) (पत्राने), 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव (५ प्रती ), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
३. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई yoo ०३२, 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, 
६. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, (TAM), 
७. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
८. मा. महाअधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
९. प्रधान महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता ) -१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
१०.प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) -२, महाराष्ट्र, नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: FHI 2094 /प्र.क्र.४५/कार्यासन १८(र. व का.) 


११.प्रधान महालेखापाल ( लेखापरीक्षा ) -१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

१२.प्रधान महाळेखापाल ( लेखापरीक्षा) -२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

१३.सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 

१४.महाप्रबंधक, मा. मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई, 

१५.प्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय ( मूळ शाखा), मुंबई, 

१६.प्रबंधक, मा. लोकायुक्त व मा. उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासन भवन, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई, 

१७.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, (पत्राने), 

१८. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 

१९.मा.मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई, 

२०.सर्व विभागीय आयुक्त, 

२१.सर्व जिल्हाधिकारी, 

२२.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

२३.सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख / 

२४.प्रादेशिक प्रमुख / कार्यालय प्रमुख, 

२५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२६.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२७.कक्ष अधिकारी, कार्यासन अर्थ-१/व्यय-४/विसु.१, वित्त विभाग, HATHA, मुंबई ४०००३२, 

२८. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई, 

२९.भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी. डी. ओ. बॅरेक नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव भागवत 
चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१, 

३०.इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र Weal कॉँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ 
मार्ग, दादर, मुंबई-४०००२५, 

३१.राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रपती भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१, 

३२.शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८, 

३३.बहुजन समाज पार्टी,डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-४००००१, 

३४.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस. व्ही. पटेल रोड, मुंबई, 

३५.भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी 
मुंबई 

३६.सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, 

३७.निवड नस्ती ( कार्यासन १८), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


